संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयाचा सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक -१००१/प्र.क्र.२९/२००१/विसु दि.१० सप्टेंबर, २००१ 

२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि १००६/प्र.क्र.४६/२००६/विसु-०१, दि.१३ जून, २००६. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१००७/(प्र.क्र.७७/०३)/प्र.क्र.६३/ 
प्रशासन-१ दि. ०२ एप्रिल, २००७ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-०१ दि.११ फेब्रुवारी, २०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/विसु-०१ दि.०२ ऑगस्ट, २०१६ 

६) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र./आस्था-१/१४१९/२०१६, 
दि.०३ ऑगस्ट, २०१६ 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र. २०/आपुक दि.२९ जून, २०१७ 


प्रस्तावना - 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध शासन निर्णय दि.०२/०४/२००७ अन्वये तयार 
करण्यात आला होता. सदर कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाचा 
आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागामार्फत प्राप्त झालेल्या सुचनांनुसार आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उप समितीसमोर दि.१४ जानेवारी, 
२०२१ रोजी सादर करण्यात आला होता. सदर कार्यालयातील सर्व पदांचा आढावा घेऊन उपसमितीने 
शिफारस केल्याप्रमाणे प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर दि.१४ जून, २०२१ च्या बैठकीत सादर 
करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आकृतीबंध निश्चितीबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर असलेल्या १९ संवर्गातील पदांचा आढावा घेऊन “३४ पदे नियमित व 


८८ पदे TSAR” अशा एकूण १२२ पदांच्या (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ प्रमाणे) सुधारित 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 

आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या संवर्गातील 
Rea पदांवर वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात येईल. 

२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयासाठी बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळाच्या सेवेचा तपशिल विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत 
असलेली पदे वगळून उर्वरित सेवा मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. 
बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेताना संवर्गनिहाय सेवा घेण्याऐवजी बहुउद्देशिय स्वरुपाचा (Multitasking) H¥aRt 
नेमण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच वित्त विभागाच्या दि.२७/१०/२०१०, दि.०२/०२/२०१३, दि.०२/१२/२०१३, 
दि.०२/०८/२०१६ व दि.३०/०९/२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 

३. तसेच संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील काही संवर्ग “मृत संवर्ग” 
म्हणून घोषित करण्यात आल्यामुळे, सद्य:स्थितीत सदर पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर अधिसंख्य पदांचा तपशिल विवरणपत्र-क मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीचे पद सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू/ 
पदोन्नती इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यांनतर सदर अधिसंख्य पद रद्द होईल. तद्नंतर त्या सेवा 
आवड्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात येतील. 

४. या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ते ज्या लेखाशीर्षाखाली घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

५. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १४ जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३८/आ.पु.क. दि.१६ नोव्हेंबर, २०२१ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१५/२०२१/सेवा-९, दि.३० नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२२७१२०९०९२४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
व . ७ Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
V k N DN: c=IN, ernment Of Maharashtra, ou=Public Works: 
| if a mM | V [| u | Departme! talCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1 
d3274a32de69eb6a25, 


‘serialNumber=10d36944a4b86eab516b1b70183709c5fb570cfdf 
h a mM a 5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2021.12.27 12:11:36 +05'30' 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-०१. 


प्रत - 


१. मा. मंत्री (सा.बां.) / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (सां.बां.) /सचिव (रस्ते) /सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

१०. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. कार्यासन आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१५. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


ae 


१६. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१, दि. २७ डिसेंबर, २०२१. 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-अ (नियमित पदांचा तपशिल) 


अनु. पदनाम वेतनश्रेणी (७ व्या वे शासन निर्णय, दि. । विभागाने प्रस्तावि च्चस्तरिय सचिव समितीने 
क्र. आयोगानुसार) रुपये ०२/०४/२००७ केलेली पदे मंजूर केलेली नियमित पदे 
नुसार सध्या मंजूर 
असलेली पदे 
| | २ 3 v & द 
१. | संचालक (गट-अ) एस-२३, रु. ६७७००-२०८७०० g g g 
२. | सहाय्यक संचालक गट-ब | एस-१६, रु.४४९००-१४२४०० डु डु डु 
(राजपत्रित) 
३. । उद्यान अधीक्षक गट-ब | एस-१५, रु. ४१८००-१३२३०० नि नि त्र 
(अराजपत्रित) (&+2 नबीन) 
कनिष्ठ अभियंता गट-ब एस-१४, रु. ३८६००-१२२८०० १ १ १ 
उद्यान पर्यवेक्षक गट-क एस-१३, रु. २५४००-११२४०० र ९ १२ 
(९--३ नवीन) 
। विभागीय लेखापाल गट-क | खापाल गट-क | एस-१३, रु. ३५४००-११२४०० १ १ १ 
प्रथम लिपिक गट-क एस-१३, रु. २५४००-११२४०० १ १ g 
सहा. उद्यान पर्यवेक्षक गट-क Q) wad x डु ० मृत संव 
रु.२५५००-८११०० 
सात वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर 
(२) एस-१० 
रु. २९२००-९२३०० 
९. | वरिष्ठ लिपिक गट-क एस-८, रु. २५५००-८११०० नि & नि 
Ro, खक गट-क (१) एस-६ १ शं ० मृत संव 
रु. १९९००-६३२०० 
चार वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर 
(२) एस-१४ 
रु. ३८६००-१२२८०० 
११. | कनिष्ठ लिपिक गट-क एस-६, रु. १९९००-६३२०० १६ १३ ० मृत संव 
१२. | वाहन चालक गट-क एस-६, रु. १९९००-६३२०० २ १ ० मृत संव 
१३. । प्रमुख माळ एस-५, रु. १८०००-५६९०० & ; oe ० मृत संव 
१४. | नाईक एस-३, रु. १६६००-५२४०० Q Q ० मृत संवर्ग 
९१५. [Rm | HR, रु. १५०००-४७६०० 9 ष्‌ ० मृत संव 
१६. |चौकोदारा | एस-१, रु. ९५०००-४७६०० र = * प्रक > ह ० मृत संव 
९७. [माळी || एस, रु. १५०००-४७६०० १३२ Ro ० मृत संव 
१८. |चौकोदारा | एस-१, रु. १५०००-४७६०० १३ ia ० मृत संव 
१९. |सफाइारा | एस-१, रु. ९५०००-४७६०० प्‌ ¥ ० मृत संव 
एकूण २९७ fe Rv 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१, दि. २७ डिसेंबर, २०२१. 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-ब (बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाच्या पदांचा तपशिल) 


अ.क्र. सेवा मनुष्यबळाची संख्या 

Fok २ 3 
१. | कनिष्ठ लिपिक १२ 
२. | वाहन चालक २ 
३. |शिपाः sd द 
४. | चोकोदार द 
५. | प्रमुख माळी १ 
६. |माळी | ६० 
७. । सफाईंगार g 

'एकूण मनुष्यबळ ८८ 


शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१, दि. २७ डिसेंबर, २०२१. 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध. 


विवरणपत्र-क (अधिसंख्य पदांचा तपशिल) 


a8 


पदनाम 


वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार 


मृत ठरविण्यात आलेल्या 
पदांची संख्या 


मृत ठरविलेल्या पदांवर 
कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 


निर्माण करण्यात आलेली 
अधिसंख्य पदे 


२ 


३ 


v 


ष्‌ 


द 


सहायक उद्यान पर्यवेक्षक गट-क 


(१) एस-८ 
रु.२५५००-८११०० 
सात वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर 

(२) एस-१० 
रु. २९२००-९२२३०० 


आरेखक गट-क 


(१) एस-६ 

रु. १९९००-६२३२०० 
चार वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर 

(२) एस-१९डॅ 

रु. २८६००-१२२८०० 


वाहन चालक गट-क 


एस-६, १९९००-६२३२०० 


एकूण 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


